क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१४०(भाग-१)/का.१४ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- शासन आदेशा समक्रमांक दि.०१/०६/२०१९ 


आदेश 


संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये १५ कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. सदर आदेशातील खालील नमुद अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्यात 
येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. | अवर सचिवांचे नाव | जाती | सध्याचा विभाग | यापुर्वी अवर अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग सचिव पदावर | पदोन्नतीने दिलेला विभाग 
पदोन्नतीने सुधारीत पदस्थापना 
पदस्थापना 
दिलेला विभाग 
| a | २ 3 8 दु & 
i श्रीमती स.दा.काळे WAP) | गृह विभाग अल्पसंख्याक उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
(श्रीमती स.ग.ठेंगील) विकास विभाग । विभाग 
2  श्री.कि.अ.जाधव अजा सार्वजनिक सार्वजनिक उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
बांधकाम विभाग | आरोग्य विभाग । विभाग 


२.  संदर्भाधिन आदेशातील उर्वरित अटी व शार्ती कायम राहतील. 
३. श्रीमती ठेंगील व श्री.जाधव यांचा दि.०१/०६/२०१९ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन 
कालावधी म्हणून मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या 
नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतुदीनुसार उद्योग, ऊर्जा व 


कामगार 


विभागाने करावी. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१४१८२२२५३७०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


AN AD -O 


OO SC 


GS CC 
Ss fe eS SSS 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह / उप सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 


निवड नस्ती का.१४ 


Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


